एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुरक पोषण 
आहार ह्या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता निधी वितरित 
व खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एबावि-२०२०/प्र.क्र.६४ (भाग-१)/ का-५ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-०९ डिसेंबर, २०२०. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्रक्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल,२०२०. 
२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्रक्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ४ मे,२०२०. 
३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.१७.४.२०२०, दि.२९.५.२०२०, 
दि.१३.७.२०२०, दि.२१.८.२०२० व दि.२१.१०.२०२०. 
प्रस्तावना :- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण 
आहार" या केंद्र पुरस्कृत योजनेमधून अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना गरम ताजा आहार व 1-3 चे वितरण करण्यात 
येते. एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण आहार" या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी 
केंद्र व राज्य हिस्सा ५०: ५० प्रमाणात वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण 
आहार" या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता केंद्र व राज्य हिऊ्यासाठी विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील 
लेखाशीर्ष/उद्दिष्टांकरिता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे एकुण ₹१६८.६० कोटी (अक्षरी रुपये एकशे अडुसष्ठ कोटी 
साठ लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

(रुपये कोटी) 


ee प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट See चया त 
अंदाज । वितरीत निधी | वितरण 


(१) (२) (३) (3) (4) 


१ । 2238, पोषण आहार 

०२, पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 

१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, 

(०८) (०३) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खर्च) 
(कार्यक्रम), 

केंद्र हिस्सा ५०% (२२३६-१९२७, 

१९- आहार खर्च ५६२.०० ४७७.७० | ८४.३० 


२ | (०८) (०४) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खची 
(कार्यक्रम), 

राज्य हिस्सा ५०% (२२३६-१९३६), 

१९- आहार खर्च ५६२.०० ४७७.७० | ८४.३० 


एकूण ११२४.०० ९५५.४०  १६८.६० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.६४ (भाग-१)/ का-०५ . 
२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६८/१४७२, दि.१८.११.२०२० व वित्त 
विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०६/व्यय-६/२०२०, दि.८.१२.२०२० अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१२०९१८१४४७८८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 


A A IN: c= shtr 
R VI N D R 2.5.4.20=186d0f0fdd27c79b9b3f859a90ec537946c37d5876e64ce525d082 


58e494c85, ICode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBA, 
\bet=4d2dc3dbd5c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc9d7391e9% 


rialNut 
053988a2f81b¢ WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, o=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA SITARAM JARANDE 


2020.12.10 17:24:54 +05'30' 


BES 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 
मा.मंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
५. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 
६. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाळ विकास), जिल्हा परिषद. 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 
. after a लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. सचिव,महिला व बाल विकास,मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती कार्या-५, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Cc “७० A  -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


